सामान्य प्रशासन विभाग (राजशिष्टाचार) यांच्या 
अधीनस्त असलेल्या, शासकीय परिवहन सेवा, मुंबई 
या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील वाहनांचा सुधारीत 
आढावा..... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.वाहन-२०१४/प्र.क्र.४३/का.३१, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक - ०३ मार्च, २०२०. 
वाचा:- १) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. वाहन-१०००/प्र.क्र. ६५/विनियम, दिनांक - १९.०६.२००१. 

2) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. वाहन-१००५/प्र.क्र. १३/विनियम, दिनांक - २५.०२.२००५. 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. वाहन-१००७/प्र.क्र. ४८/२००७/विनियम, दिनांक - ३१.१२.२००७. 
४ शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. वाहन-२०१०/प्र.क्र. ५०/विनियम, दिनांक - १०.०१.२०११. 
५) नियंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र.शापसे/मो.वा.लि./२०१४/२८६७, 


दि. 28.99.2098 . 
६) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.वाहन-२०१४/प्र.क्र.४३/का.३१, दिनांक-२४.०७.२०१५ 
प्रस्तावना:- 
मुंबई येथे भेट देणा-या अति-अति महत्त्वाच्या व्यक्‍ती, राज्य अतिथी इत्यादी मान्यवरांच्या परिवहन 


व्यवस्थेसाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या (राजशिष्टाचार) अधिनस्त असलेल्या शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, 
मुंबई या कार्यालयाकडे डि. व्ही. वाहनांचा ताफा ठेवण्यात येतो. सदर वाहनांच्या परिरक्षण, दुरुस्ती व इंधनाचा खर्च 
त्या कार्यालयामार्फत करण्यात येतो. या विभागाच्या संदर्भाधीन दि. २४.०७.२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, राज्य 
अतिथींच्या परिवहन व्यवस्थेसाठी शासकीय परिवहन सेवा, मुंबई या कार्यालयाकरिता ५४ वाहनांचा आढावा मंजूर 
करण्यात आला आहे. सदर आढाव्यात सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

सामान्य प्रशासन विभाग (राजशिष्टाचार) यांच्या अधीनस्त असलेल्या, शासकीय परिवहन सेवा, मुंबई या 
कार्यालयाकरिता, अति-अति महत्त्वाच्या व्यक्‍ती, राज्य अतिथी व इतर मान्यवर यांच्या परिवहन व्यवस्थेसाठी पुढील 


तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे एकूण ५४ वाहनांच्या ऐवजी ५५ वाहनांचा आढावा मंजूर करण्यात येत आहे. 


अ. क्र. वाहनाचा प्रकार आढाव्यानुसार अनुज्ञेय वाहनांची संख्या 
Ped डी. व्ही. कार ५३ 
२ टोईंग व्हॅन (मध्यम आकाराची) a 
3 बस |. ली. 
एकूण 44 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-२०१४/प्र.क्र.४३/का.३१, 


२. वरीलप्रमाणे राज्यस्तरीय वाहन धोरण आढावा समितीने, शासकीय परिवहन सेवा, मुंबई या कार्यालयासाठी 
एकूण ५५ वाहने अनुज्ञेय केली आहेत. नविन वाहने खरेदी करताना आढाव्यात मंजूर वाहन संख्येपेक्षा अधिक वाहने 
होणार नाहीत याची दक्षता घेण्यात यावी. 

३. samme निर्णयवित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१५१/१५/विनियम, दि. ०२.०७.२०१५ अन्वये प्राप्त 
सहमती आणि राज्य वाहन धोरण आढावा समितीने दि. ३१.०१.२०२० रोजी दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२००३०३१६३९३६२३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ARUN VISHNUPANT JOSHI 
harashtra, 


1g! 
DN: c=IN, st=Mal a 
2.5.4.20=25b1cd893dfd4dc594def1c4642465ecdafbdae899f879d9b46 


03fe37cfb3598, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serial INumber=7f0220f141 8de280ee59330c50f6cf32874048e40feb0d8 


J O S H | d5e96bc96330d791f, ou=NA, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
cn=ARUN VISHNUPANT JOSHI 


Date: 2020.03.03 16:43:31 +05'30' 


(अ.वि.जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. प्रधान सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, तथा अध्यक्ष, राज्यस्तरीय वाहन धोरण आढावा समिती, मंत्रालय, मुंबई-३०. 
३. अपर मुख्य सचिव (प्र. सु.), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. परिवहन आयुक्‍त, सदस्य सचिव, राज्यस्तरीय वाहन धोरण आढावा समिती 

५. सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. संचालक, शासकीय परिवहन सेवा, सर पोचखानवाला रोड, वरळी, मुंबई-३०. 

७. नियंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा, सर पोचखानवाला रोड, वरळी, मुंबई-३०. 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), मुंबई, 

९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई 

११. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-४/ विनियम), मंत्रालय, मुंबई-३२, 

१२. निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


